नाशिक, अमरावती व नागपूर येथील युवा वसतीगृह 
बांधकामासाठी उर्वरित निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निवियो-२०१८/प्र.क्र.२१८/क्रीयुसे -३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : १३ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा:- 


१) शासन निर्णय क्र.युकधो-२०११/प्र.क्र.४३/क्रीयुसे-३, दि.१४ जून,२०१२ 
२) शासन निर्णय क्र.युकधो-२०१२/प्र.क्र.६६/क्रीयुसे-३, दि.२८ एप्रिळ,२०१४ 
३) शासन निर्णय क्र.युकधो-२०१२/प्र.क्र.६६/क्रीयुसे-३, दि.१८ जुले,२०१४ 
४) शासन निर्णय क्र.युकधो-२०१२/प्र.क्र.६६/क्रीयुसे-३, दि.२७ मार्च,२०१५ 
) 
) 
) 


५) शासन निर्णय क्र.निवियो-२०१६/प्र.क्र.३४/क्रीयुसे-३,दि.१८ APART, 2049 
६) शासन शुध्दीपत्रक क्र. निवियो-२०१६/प्र.क्र.३४/क्रीयुसे-३,दि.८ फेब्रुवारी,२०१७ 
७) उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.निधी 
वितरण/युवा वसतीगृह योजना-५५७३/२०२२-२३/का-१०/२०७८, दि.१२ मे,२०२२ 
प्रस्तावना : - 
राज्य युवा धोरण-२०१२ मधील शिफारस विचारात घेऊन राज्यातील सहा महसूल 
विभागात युवा वसतीगृह बांधण्याचा धोरणात्मक निर्णय संदर्भाधीन क्र.२ येथील नमूद शासन 


निर्णयान्वये घेण्यात आलेला आहे. त्यानुसार मुंबई, नाशिक, नागपूर, अमरावती व औरंगाबाद या 
विभागातील विभागीय युवा वसतीगृह कार्यकारी समित्यांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांपैकी मुंबई 


वगळता अन्य चार विभागांना संदर्भाधीन क्र.४ येथील नमूद शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आळी 
आहे. मुंबई विभागातील युवा वसतीगृहासाठी स्वतंत्र कार्यकारी समितीची निर्मिती संदर्भाधीन क्र.३ च्या 
शासन निर्णयान्वये करण्यात आळेली आहे. संदर्भाधीन क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये व संदर्भाधीन 
क्र.६ येथील शासन शुध्दीपत्रकान्वये नाशिक विभागासाठी रु.३७०.०० लक्ष, अमरावती विभागासाठी 
रु.३८०.०० लक्ष व नागपूर विभागासाठी रु.३७०.०० लक्ष असा एकंदरीत रु.११२०.०० लक्ष इतका 


निधी युवा वसतीगृह कार्यकारी समितीला वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. सन 


२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात युवा वसतीगृहाची स्थापना करणे या योजनेतंर्गत नाशिक, अमरावती व 


नागपूर या ३ विभागांना युवा वसतीगृह बांधकामाच्या उर्वरित कामांकरिता अनुक्रमे रु.३०.०० लक्ष 


रु.२०.०० लक्ष व रु.३०.०० लक्ष असे एकूण रु.८०.०० लक्ष इतक्या निधीच्या वितरणास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
शासनाकडे प्राप्त झालेळे युवा वसतीगृहाबाबतचे प्रस्ताव उच्चस्तरीय समितीने 


विचारात घेतले असून या शासन निर्णयाद्वारे नाशिक, अमरावती व नागपूर या तीन विभागांसाठी 


नाशिक रु.३० लक्ष, अमरावती रु.२०.०० लक्ष व नागपूर रु.३०.०० लक्ष असा एकंदरीत रु.८०.०० लक्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः निवियो-२०१८/प्र.क्र.२१८/क्रीयुसे -३ 


इतका निधी युवा वसतीगृह कार्यकारी समितीला वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.२८ एप्रिळ, २०१४ च्या शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र.५ 


अन्वये कार्यकारी समितीच्या कार्यकक्षा विहित करण्यात आल्या असून त्यामधील तरतूदीनुसार युवा 


वसतीगृहाची अंदाजपत्रके व आराखडे तयार करण्यात आली असून त्यानुसार प्रकल्प अहवाळ तयार 


करण्यात आला, तसेच परिच्छेद क्र.9 मधील अटी व aiid परिपालन पूर्णरित्या करण्यात येईल, या 


अटींच्या अधीन राहून उपरोक्त प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. यावरील खर्च मागणी क्रमांक ई-३ २२०४-क्रीडा व युवक सेवा, १०३ विद्यार्थीतर युवक 


कल्याण कार्यक्रम, १० युवक कल्याण-ग्रामीण भाग, ११ युवा धोरणातंर्गत योजना, युवा वसतीगृहाची 


स्थापना (२२०४-५५७३) ३१ सहायक अनुदाने या लेखाशीर्षाखाळी सन 2022-2023 या वर्षाकरिता 


मंजूर केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. सदरचे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात 


आले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे. 


४. वित्त विभागाच्या दि.४/४/२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील सूचनांनुसार उपरोक्‍त तरतूद 


खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांना 


आंहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण 


अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


प. सदर झासन निर्णय, उपरोक्त लेखाशिर्षांतर्गत त्यावर्षी मंजूर करण्यात आलेल्या 


तरतूदीपेक्षा जास्त निधी खर्च होणार नाही या अटीच्या अधीन राहून, तसेच वित्त विभागाच्या 


अनौपचारिक संदर्भ क्र.९२८/व्यय-५, दि.२३.०९.२०२२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७//५/.॥७90॥9.9०९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२१४११५७५५१६२१ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUNIL SURYAKANT & 
HANJE 


06939 


(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई यांचे सचिव, 
२) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निवियो-२०१८/प्र.क्र.२१८/क्रीयुसे -३ 
3 


) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 
) मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६) सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 
) 

) 
) 


मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०) महाळेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर 
११) महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
१२) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 
१३) सर्व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (संचालनालयामार्फत) 
१४) जिल्हा क्रीडा अधिकारी, नाशिक, अमरावती व नागपूर (संचाळनाळलयामार्फत) 
) 
) 
) 
) 


(३ 


vo 


१५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, अमरावती व नागपूर (संचालनालयामार्फत) 
१६) वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, पुणे (संचालनालयामार्फत) 
१७) अवर सचिव (अर्थसंकल्प) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८) निवड नस्ती, क्रीयुसे-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


